प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर या 
कार्यालयीन इमारतीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व 
वित्तीय मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर २०१७ 


वाचा : 

परिवहन आयुक्‍त यांचे क्र.पकाबां (०९)/०२१६/न.क्र.०५/का-१० (१)/जा.क्र.८५५९, 

दि.०१.०६.२०१७|चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर कार्यालयाची इमारत १९८७ साली बांधण्यात आली 

आहे. सदर इमारत जुनी झाल्याने पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर स्लॅब गळती होऊन कार्यालयीन 
अभिलेख ओले होतात. तसेच संपूर्ण कामकाज संगणकावर करण्यात येते त्याचे वायरिंग विस्कळीत 
झालेले आहे. त्यातून दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या बाबी विचारात घेता कोल्हापूर 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीतील सुधारणा करण्याची तसेच त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर येथील इमारतीमध्ये सुधारणा तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांकरिता सा.बां.विभागाने परिगणित केल्यानुसार पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) फर्निचरमध्ये सुधारणा करणे 


Sr. No. Particulars Amount (in Rs.) 
1 Cost of work portion 59,91,155 
2 5% Electrification 2,99,558 
Total 62,90,713 
Add 10% for DSR 6,29,071 
Total 69,19,784 
Add 4 % Contengencies 2,76,791 
Add 18% GST 12,45,561 
Total 84,42,136 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२९/परि-४ 


२) इमारतीची सुधारणा करणे 
Sr. No. Particulars Amount (in Rs.) 
Cost of work portion 57,22,210 
2 Add 5% for Electrification charges 2,86,111 
Total 60,08,321 
Add 10% for Probable increase in DSR 6,00,832 
Total 66,09,153 
Add 4 % Contengencies 2,64,366 
Add 18% GST 11,89,647 
Total 80,63,166 
3) संरक्षक भितीचे कामकाज करणे व अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करणे 
Sr. No. Particulars Amount (in Rs.) 
1 Cost of work portion 
Internal Road 39,79,360 
Compound wall 20,07,043 
Total 59,86,403 
Add 10% for DSR 5,98,640 
Total 65,85,043 
Add 4 % Contengencies 2,63,402 
Add 18% GST 11,85,308 
Total 80,33,753 
४) कार्यालयीन इमारतीमध्ये नेटवकींग करणे 
Sr. No. Particulars Amount (in Rs.) 
1 Prov. LAN WAN Arrangement to Left side of | 3,86,986 
R.T.O. Office Kolhapur 
2 Prov. LAN WAN Arrangement to Right side of | 3,86,857 
R.T.O. Office Kolhapur 
3 Prov. LAN WAN Arrangement to Basement & | 2,73,561 
First Floor of R.T.O. Office Kolhapur 
कि Prov.Electrical Supply Arrangement for LAN | 4,02,545 
WAN System at R.T.O. Office Kolhapur 
Total 14,49,949 
2. सदर मान्यता , उपरोक्त कामांचा खर्च, विभागाच्या उपलब्ध निधीतून भागविण्याच्या 
अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
डु. यासाठी होणारा खर्च मागणी “क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनांतर्गत) (०८) (०१) मोठी 
बांधकामे (४०५९ ०८२३) ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२९/परि-४ 


8. सदर आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६७२/इमा-२, 
दि.०३.१०.२०१७ नुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, 
अ.क्र.३, व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल २०१७ मधील परिच्छेद क्र.9 नुसार असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११३११४०५६०५२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a mM D a tt at fa y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc 5b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 


H a n mM a nt न च्य 728166 cn=Kadam Dattatray 


Date: 2017.11.13 11:44:01 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/ लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

११. उप सचिव (इमा) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
१२. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

१३. निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


